SENA 


Reg . No. NPCITY/ 236/ 2018- 20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक १ ] 

बुधवार , जानेवारी ३ , २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १८ .०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ-नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अका - जि . प. पं. स .नि - कावि- ३४१- २०१७. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग यांचे असाधारण राजपत्र अधिसूचना क्र . १६८ पंसनि - २०१६- प्र .क्र . ५८ ( १ ) 


पंरा (२), दिनांक १६ जून २०१६ अन्वये , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) वपंचायत समित्या ( सभापती व 


उपसभापती) पदाचे आरक्षण व निवडणूक नियम - १९६२ च्या नियम २- ई व एफ च्या तरतुदीनुसार , गोंदिया जिल्ह्यातील आठही पंचायत समित्यांकरिता 


त्यांना सद्यःस्थितीत लागू असलेल्या आरक्षणाच्या समाप्तीनंतर लगेच येणा- या दिवसापासून अडीच वर्षाच्या कालावधीकरिता अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह) आणि महिला ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास 
प्रवर्ग यामधील महिलांसह) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या पदांची संख्या विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे ; 


__ आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग यांचे असाधारण राजपत्र अधिसूचना क्र . १६८ पंसनि -२०१६ 


प्र . क्र . ५८ ( १ )-पंरा ( २) , दिनांक १६ जून २०१६ मधील प्राप्त निर्देशानुसार , गोंदिया जिल्ह्यातील सभापती पदांची संख्या विनिर्दिष्ट करून वाटप केले 


आहे. 


( १ ) 


ना - एक - अ - १ ( १५७८ ) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३, २०१८ / पौष १३ , शके १९३९ 


त्याअर्थी, मी रविंद्र ठाकरे ,जिल्हाधिकारी, गोंदिया, गोंदिया जिल्ह्यातील आठही पंचायत समितीमध्ये त्यांना सद्यःस्थितीत लागू असलेल्या 
आरक्षणाच्या समाप्तीनंतर लगेच येणा- या दिवसापासून अडीच वर्षाच्या कालावधीकरिता सभापती पदांचे आरक्षण दिनांक १६ - १२- २०१७ रोजी काढलेल्या 
सोडतीमध्ये झालेल्या निर्णयाप्रमाणे वाटप झाल्याचे जाहिर करीत आहे. 


अनुसूची 


अ . क्र . पंचायत समितीचे नांव 

( २ ) 


ज्या प्रवर्गासाठी सभापती पद आरक्षित झाले तो प्रवर्ग 

(३ ) 


० 


० 


- 


आमगांव 
सालेकसा 
देवरी 
सडक अर्जुनी 


- 


c 


अनुसूचित जाती ( महिला) 
अनुसूचित जमाती 
ना . मा . प्र . ( महिला ) 
ना . मा . प्र . 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 


गोंदिया 


m 


6 


तिरोडा 
गोरेगांव 
अर्जुनी मोरगांव 


गोंदिया : 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१७. 


रविंद्र ठाकरे , 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. 


